छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी) या कंपनीस सं 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता ३१, 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्त) साठी निधी 
वितरीत करण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक:- सारथी-२०१९/प्र.क्र.११७(भाग-२)/महामंडळे 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०४ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा:- १) इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र.:-बीसीएच-२०१६/ 
प्र.क्र. ११७/महोमंडळे, दि. २७ ऑक्टोबर, २०२० 
२) व्यवस्थापकीय संचालक छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी), पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र. सारथी/ लेखा/४३७/२०२०, 
दि. २९/१०/२०२० 


उपरोक्त वाचा क्र. १ येथे नमुद शासन निर्णयान्वये सारथी संस्थेच्या मुख्य लेखा व वित्त 
अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. त्याऐवजी 
संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे हे आहरण व संवितरण अधिकारी असे 
वाचावे. 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥0च१७॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०११०५१२४९१११९२२ असा 
आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकिंत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
JAGTAP AJIT 
RAMESH 


(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

प्रति, 

१. सह सचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 

(सारथी), पुणे 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. वित्त विभाग (का.व्यय-१४ अर्थसंकल्प-३),मंत्रालय, मुंबई 

८. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई 

९.संशोधन अधिकारी, राज्य मागासवर्ग आयोग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. निवडनस्ती. 


